एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा 
आयोजित आशियाई चषक महिला 
फुटबॉल स्पर्धा-२०२२ च्या आयोजनासाठी 
उच्चस्तर समिती व कार्यकारी समित्यांची 
स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एएफसी-३४२१/प्र.क्र. १९०/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा:- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. एएफसी-३४२१/प्र.क्र.१९०/क्रीयुसे-१, 
दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेडनद्वारा आयोजित आशियाई चषक महिला फुटबॉल स्पर्धा-२०२२ 
च्या आयोजनसाठी संदर्भाधिन दि. ०१.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तर समिती व कार्यकारी 
समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील पृ.क्र. ३ वरील (क) कार्यकारी 
समिती क्र.२ (पुणे येथील सामन्यांसाठी) याची रचना खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | सदस्याचे नाव / हुद्दा पद 

१ | विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग अध्यक्ष 

२ । आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे सदस्य 

३ । आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे सदस्य 

४ ।आयुक्त, क्रोडाव युवक सेवा, पुणे कार्याध्यक्ष 

4 पोलीस आयुक्त, पुणे सदस्य 
पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड, पुणे सदस्य 
जिल्हाधिकारी, पुणे सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महानगर आयुक्त, PMRDA, पुणे सदस्य 

९ । अखिल भारतीय फुटबॉल HSA यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

१० | सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे सदस्य-सचिव 

(aq मे. हाजी प्रभु अण्ड असोसिएट्स निमंत्रित 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एएफसी-३४२१/प्र.क्र. १९०/क्रीयुसे-१ 


सदर शासन निर्णयाचे शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२११११७१२३६५०९८२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Swati Ma d h U ka aS Ne OVERNMENT OF WaARASHTRA 


20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700f 
62cba2439a8 1 b4b 


serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67ccla9db4f8d 
a n a 59bc9d8067628d62bcd Si 


Date: 2021.11.17 12:39:02 +05'30' 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव 

४. मा. सभापती, महाराट्र विधापरिषद यांचे सचिव 

५. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

९. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-१, मंत्रालय, मुंबई 
१४.प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/पुणे विभाग 

१७.आयुक्‍्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई 

१८. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

१९.आयुक्‍्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे 
२०.अतिरिक्‍त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
२१.पोलीस आयुक्त, मुंबई / नवी मुंबई/ पुणे/पिंपरी-चिंचवड 
२२.जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर/ठाणे/पुणे 

२३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महानगर आयुक्त, PMRDA, पुणे 
२४.सह/उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५.सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एएफसी-३४२१/प्र.क्र. १९०/क्रीयुसे-१ 


२६.उप आयुक्त (आरोग्य), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

२७.उप आयुक्त (आरोग्य), नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई 

२८. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (आयुक्त, HIST व युवक सेवा यांच्यामार्फत) 
२९.सचिव, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
३०.कार्यासन, क्रीयुसे-१/क्रीयुसे-२/क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


